सन २०१८-१९ करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती 
खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. (माहे जुले,२०१८चे ७० 
टक्के). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९/ आरोग्य -३ 
१०वामजला, गो.ते. संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: १० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 


२) are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क. 


११९/आरोग्य-३, दिनांक २५.०४.२०१८, दि.०४.०६.२०१८, दि.०२.०७.२०१८ व 
दि.२१.०८.२०१८. 

४) आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-४/राज्यस्तर/अनु. 
वितरण/१८-१९/8४७/८९३७/२०१८, दिनांक १४.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प योजनेस शासन निर्णय, दिनांक २८ डिसेंबर, 
२०१६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजना दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ 
पासून कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेस सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये काही प्रमाणात 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होत होते आणि उर्वरित अनुदान 
राज्य योजनेतून वितरीत करण्यात येत होते. उपरोक्त अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०१६-१७ पासून सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना कडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. यास्तव सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९ / आरोग्य -३ 


कार्यान्वीत असून या योजनेंतर्गत आवर्ती खर्चासाठी आवश्‍यक निधी वितरीत करण्यात येत आहे. या 
योजनेअंतर्गत 233 (Advance Life Supporting) व ७०४ (Basic Life Supporting) रुग्णवाहिका 
कार्यान्वीत असून सदर रुग्णवाहिकांची सेवा टोल फ्री क्रमांक १०८ च्या माध्यमातून जनतेस 
उपलब्ध करुन देण्यात येते. या रुग्णवाहिकांवरील आवर्ती खर्चाची देयकांसाठी आवश्‍यक अनुदान 
मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या सुसज्ज 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीच्या सन २०१८-१९ मधील माहे जुले, २०१८ च्या एकूण रु. 
२३,५४,१५,९५४/- देयकापैकी Go टक्‍के रु. १६,४७,९१,१६८/- (रु. सोळा कोटी सत्तेचाळीस लक्ष 
URI हजार Veal अडुसष्ट मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, 
२०१८ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
सदरचे अनुदान wart असून झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अंदाज - 
२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दि.२५.०४.२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगीता 
प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. ३ महिन्यापूर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीपैकी ७५ cab निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झाळे आहे. या पुर्वी 
वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीचे लेखा परिक्षण झालेले नसल्यामुळे 
लेखा परिक्षण / महालेखापाल यांचे आक्षेप उपलब्ध नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात 
येणारा निधी सेवा पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी 
प्रस्ताव तसेच भांडवली वस्तू खरेदीचा GAAS नाही. सदर कार्यक्रमाशी संबंधित लेखाशिर्षाखाली 
एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. सदर निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा 
न करता खर्च करण्यात येणार आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील दरमहा शासनास सादर 


करण्यात यावा. दंडाची आकारणी झाली असल्यास सदर देयकामधून वसूल करण्यात यावी. 


४. सदर देयकातील रु. ४८,६८,७३७/- इतका निधी मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा 


व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत 


योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) (१०) - ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र 


आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, (२२१०४६८९) - ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखालील एकूण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९ / आरोग्य -३ 


मंजूर निधीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेतील शिल्लक अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा तसेच सदर 


देयकातील उर्वरीत रु.१५,९९,२२,४३१/- इतका निधी निधी मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय 


सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत 


योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) (१०) - ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र 


आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, (२२१०४६८९) - १३ - कार्यालयीन खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०१८ -१९ या वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर अनुदानासाठी सह संचालक (अर्थ 


व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र. क्र. अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००८१२१०३६९७१७ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an j Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
| Kadam Patil, C = IN, S = 

D | nN e 5 h Maharashtra, O = 

Government Of 
Kad am Maharashtra, OU = Public 

वि Health Department 

Date: 2018.10.10 10:53:30 

Patil 1 


(रो.दि.कदम पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 
नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९ / आरोग्य -३ 


५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभा ग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


